राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनेअंतर्गत सुपरटेक्स 
प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीयळ को-ऑप. सोसा. लि., कामठी 
ता.कामठी, जि. नागपूर या यंत्रमाग सहकारी संस्थेस 
भागभांडवल व कर्ज वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व Tale विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. यंत्रमाग- २०१४/प्र.क्र.१३७/टेक्स-२ 
१६ वा माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ जानेवारी, २०२१. 


वाचा :- शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक:- यंत्रमाग-२०१४/प्र.क्र.१३७/टेक्स-२, 
दिनांक ३१ मार्च, २०१८. 


शुद्धीपत्रक:- 
संदर्भाधीन वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ५ मधील पहिल्या ओळीत “वाचा क्र.५” 
असे नमूद केले आहे, त्या ऐवजी “वाचा क्र.६” असे वाचण्यात यावे. 


2. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यांत आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०११८१२१५०७९७०२ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Gauri Rahul 
Mhaske 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महालेखापाल, (लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर. 


३) प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली. 
) विभागीय संचालक (पश्चिम), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ५ बी.जे.रोड,पुणे. 
) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७) आयुक्त (वस्रोद्योग), वस्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 
) प्रादेशिक उपआयुक्त (वस्त्रोद्योग), नागपूर. 
) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर, जि. नागपूर. 
qo) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः यंत्रमाग- २०१४/प्र.क्र.१३७/टेक्स-२ 


) संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक विभाग), नविन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
१२) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) नियोजन विभाग (कार्या-१४३१), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) वित्त विभाग ( व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

) अवर सचिव (१७-स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७ कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग. 

) कक्ष अधिकारी (१६-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई (२ प्रती) 
२०) चेअरमन, सुपरटेक्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीयल को-ऑप. सोसा. लि., कामठी ता.कामठी, जि. नागपूर 
२१) निवड नस्ती (CRT). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


